परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
दिवंगत मोहनलाल सदुजी कोडपे, महसूल सहायक 


@ 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२२/प्र.क्र.४८/ई-७ दिनांक :-३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 

२. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेला क्र.लेखा शाखा/कार्या-२०/लेखा-६/कावि ५०/२०२२, 
दि.४.०२.२०२२ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 

3. कै.मोहनलाल सदुजी कोडपे यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती त्यांची पत्नी श्रीम.दुर्गा मोहनळाळ कोडपे यांचा 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता 
प्रापत झालेला दि.१८.०६.२०२१ रोजीचा अर्ज. 

STAT 
उपरोक्त क्रमांक 2 अन्वये विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीम.दुर्गा 
मोहनलाल कोडपे यांच्या उपरोक्त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ 
क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, कै.मोहनळाळ सदुजी कोडपे , महसूल सहायक यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती त्यांच्या पत्नी 
श्रीम.दुर्गा मोहनलाल HIST यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- ( अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजुर करीत 
आहेत. 

सदर *“ सानुग्रह अनुदान ” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक 

२२.०६.२०१४ रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे 
कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 

सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, 

(००)(०६)- परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) ” या लेखाश्रीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावी. 

सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 

आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३३११०४८२८२६१९ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. a sty Sante 


ON: |AHAI 
DEI 0९२5400032, st 
25. 
ण, 
ser 6804516, 
784864६889, cn=SANJAY BANKAR 
10:52:58 +05'30" 


sABGAESBAA, 
Date: 2022.03.31 


.=REVENUE AND FOREST 


(संजय बनकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
२. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
३. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 
४. उप कोषागार, रामटेक जि.नागपूर 
५. तहसिलदार, रामटेक जि.नागपूर 
६. श्रीम.दुर्गामोहनळाल कोडपे, मु.रामनगर, पो.देवलापार, ता.रामटेक जि.नागपूर 
( तहसीलदार, रामटेक जि.नागपूर यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (ई-७) 


